Kyasanur Forest Disease (KFD) या 
आजाराच्या प्रतिबंधाकरिता लस खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रञामा-२०१८/प्र.क्र.१९०/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, Io मजला, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १० जानेवारी, २०१९. 


वाचा:- शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. प्रशामा-२०१८/प्र.क्र.१९०/आरोग्य-८, 
दि.१२.११.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ Helles दुस-या ओळीत के.एफ.डी. या आजाराच्या 


प्रतिबंधाकरिता ७9८० व्हायल्स (७७८०० डोसेस) के.एफ.डी.लस (अंदाजित रक्कम रु.३२,६७,६०/-)खरेदी 
करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
या ऐवजी 

के. एफ. डी. माकडतापाच्या एका लसीची किंमत रुपये ४२/- असून ७७८०० लसी खरेदी करण्यास 
एकूण रु.३२,६७,६००/- इतक्या खरेदीस खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. तसेच सदर खरेदी ही एकलस्त्रोत बाब असल्याने उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय 
दिनांक १.१२.२०१६ मधील परिशिष्ट-१३ नुसार वायरस डायग्नॉस्टीक लॅबोरेटरीज, शिमोगा, कर्नाटक 
यांचेकडून एकलस्त्रोत पध्दतीने खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे वाचावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११०१७३२१७९३१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


Ja al S h e i DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

h 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c98267 

Sa mM S 7 e i 81de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea 1 8f6d 

क A6feab420783e1 2f260504f402b54de8c476, 

Ta d a V | cn=Jamsher Samsher Tadavi 

é a स तडवी) Dage: 2019.01.11 11:09:35 +05'30' 
(ज.स. 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःप्रशामा-२०१८/प्र.क्र.१९०/आरोग्य-८ 


) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग), पुणे 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC NV 


Cc 
a 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे /रत्नागिरी/पुणे/नागपूर. 
११) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


G ८-४ 


“2 (२ 


